पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, 
अमरावती / नागपूर / लातूर / चंद्रपूर 
यांना कार्यमुक्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ०२ जून, २०२१. 


पहा : मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे राजपत्र क्र. A-3202/20249, 
दिनांक २५.०५.२०२१ 

शासन ज्ञापन - 

वाचा येथे नमूद दिनांक २५.०५.२०२१ रोजीच्या राजपत्रात खालील कोष्टकात नमूद 
न्यायीक अधिकाऱ्यांची पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण पदावरुन त्यांच्या नावासमोर 
नमूद पदावर बदलीने पदस्थापना करण्यात आली आहे. सबब, संबंधित अधिकाऱ्यांना 
बदलीच्या पदावर रुजू होण्यासाठी, सद्य:स्थितीत कार्यरत पीठासन अधिकारी, शाळा 
न्यायाधिकरण, या पदावरुन कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


अ.क्र | नावव सध्या धारण करीत असलेले पद | बदलीने नियुक्‍ती झालेले ठिकाण व पद 
7 श्री. एस.बी.देवरे, पीठासीन अधिकारी, | सह दिवाणी न्यायाधिश-४, वरिष्ठ स्तर 
शाळा न्यायाधिकरण, नागपूर आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
कोल्हापूर 
२ श्री. डी.व्ही. हरणे, पीठासीन अधिकारी, | दिवाणी न्यायाधिश, वरिष्ठ स्तर, नंदुरबार. 
शाळा न्यायाधिकरण, चंद्रपूर 
3 | श्रीमती एस.वाय.देशमुख, पीठासीन | सह दिवाणी न्यायाधिठा-२, वरिष्ठ स्तर 
अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, लातूर | आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
कराड, सातारा. 
४. श्री. पी.ए.पत्को, पीठासीन अधिकारी, | सह दिवाणी न्यायाधिशा-३, वरिष्ठ स्तर 
शाळा न्यायाधिकरण, अमरावती. आणि अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी, 
सांगली 


ठे याबाबतची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र (भाग-१) मध्ये प्रसिध्द करण्यात 
यावी. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः ईएसटी-३९२१/प्र.क्र.१०४/प्रशा-२ 


3. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६०२१७१००१८६२१ 
असा आहे. हा ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIJAY 
SHELAR 


(दीपक होलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्तालय (मध्यवर्ती इमारत),महाराष्ट्र राज्य,पुणे 

२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती/नागपूर/लातूर 

३. महाप्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र १/२,मुंबई/नागपूर 

५. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

६. पीठासीन अधिकारी, शाळा न्यायाधिकरण, अमरावती/नागपूर/लातूर/'चंद्रपूर 
७. माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई 


प्रत, (माहितीस्तव) 


१. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे विशोष कार्यकारी अधिकारी. 

२. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक. 
३. प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग यांचे स्वीय सहायक. 

४. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


